महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


भा.पो.से. अधिका-यांच्या बदली/ 
पदस्थापनेबाबत. 


BRA आदेश क्र. आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.१०४/पोल-१ 


दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


शासन आदेश. 


मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : २२ ऑगस्ट २०२४. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिका-याची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद 


पदावरुन स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे,- 


अ.क्र. भा.पो.से. विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
अधिका-याचे नाव 
(श्री./श्रीम.) 

(१) (र) (३) (४) 

a . निसार तांबोळी सह आयुक्त, पोलीस सह आयुक्त, 
राज्य गुप्तवार्ता विभाग, नागपूर शहर. 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. (Ras sah 

२. | शारदा राऊत पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 

सागरी सुरक्षा व विशेष सुरक्षा, 
राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
/श्री. fecha सावंत, यांच्या 
WITT AYO दिनांक 39.06.2028 
(य. नं) croft Rea होणा-या Tet] 

3. | लोहितमतानी पोलीस अधीक्षक, सहायक पोलीस महानिरीक्षक 

भंडारा (कायदा व सुव्यवस्था) 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
(रिक्त Te) 


२. तसेच, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिकारी यांची, स्तंभ (३) 
मध्ये नमूद पदावरुन, स्तंभ (५) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, बदलीने सुधारित पदस्थापना 


करण्यात येत आहे,- 


शासन निर्णय क्रमांकः आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.१०४/पोल-१ 


अ.क्र. भा.पो.से. विद्यमान शासन आदेशा, गृह सुधारित 
अधिका-याचे पदस्थापना विभाग. क्र. पदस्थापना 
नाव आयपीएस_२०२४/ 
(सर्वश्री) प्रक्र. ९९/पोल-१, 
दिनांक १3.०८.२०२४ 
द्वारे दर्शविण्यात 
आलेली पदस्थापना 
(१) (र) (३) (४) (५) 
१. | नूरुल हसन पोलीस अधीक्षक, समादेशक, पोलीस अधीक्षक, 
वर्धा राज्य राखीव पोलीस भंडारा 
बल गट क्र. १५, 
नवी मुंबई 
२. | निलेश तांबे अपर पोलीस प्राचार्य, पोलीस अधीक्षक, 
अधीक्षक, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, | गुन्हे अन्वेषण 
नंदूरबार नागपूर विभाग, नागपूर. 
[TEMP 39.06.2028 
(यस. नं) योजी RET 
होणा-या Tet] 


३. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी कायदा व सुव्यवस्था 
निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी 


४. हा शासन आदेश, पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य 
विचार करुन आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२२२०१७४९०४२९ असा आहे. हा 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VENKATESH MADHAV BHAT 

V F N KATE H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2,5.4.20=5f0272b97 156a5d2812bad6725ca46fb2671d1da08208cfd 
१667700062, postalCode=400032, st=Maharasht 


MADHAV BHAT टॅ 
(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 
प्रति, 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.१०४/पोल-१ 


) अपर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) अपर पोलीस महासंचालक, रा. रा. पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


पोलीस आयुक्त, नागपूर. 

सर्व संबंधित परिक्षेत्रीय विशहोष पोलीस महानिरीक्षक. 

सर्व संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 

संबंधित भा.पो.से.अधिकारी (पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्यामार्फत). 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)- 7/2, महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


